“श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व 
पालखीतळ मार्गावरील मूलभूत सुविधा निर्माण 
करण्यासाठी विकास आराखडा”- 

निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.४५/का.१४४४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १३ जुले, २०२१ 
वाचा :- 
नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकःतीक्षेवि-२०१८/प्र.क्र.६६/का.१४४४, 
दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०१८ 
प्रस्तावना :- 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०१८ अन्वये, “श्रीक्षेत्र देहू आळंदी, 
भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ मार्गावरील मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठीचा विकास 
आराखडा” या रु.१४२७.८५ कोटी इतक्या किंमतीच्या आराखड्याला प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. यामध्ये राज्य शासन सहभाग रु.१३०४.०० कोटी इतका आहे. या आराखड्याकरिता सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात “०१-वेतन” या उद्िष्टाकरिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी 
“विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे” यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


“देहू, आळंदी, पंढरपूर, भंडारा डोंगर, पालखीतळ, नेवासा क्षेत्रातील मुलभूत सुविधा निर्माण 


करण्याचा विकास आराखडा” अंतर्गत खालील बाबींसाठी विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांना 
सोबतच्या तक्त्यात नमुद केल्यानुसार एकूण रु.२,००,०००/- (रुपये दोन लक्ष फक्त) निधी वितरित 


करण्यात येत आहेः- 
मुख्य उद्दिष्ट  अर्थसंकल्पित | सन २०२१-२२ या आर्थिक वितरित 
लेखाशिर्ष निधी वर्षात या पूर्वी वितरित | करावयाचा निधी 
केलेला निधी 
३४५२ २७११ | ०१, वेतन | रू.४०,००,०००/- रू.१०,००,०००/- रू.२,००,०००/- 


२. सदर खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्र.ओ-८, मुख्य लेखाशिर्ष ३४५२-पर्यटन, ०१-पर्यटनसाठी 


पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे, (००) (०१) श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व 
पालखीतळ क्षेत्र विकास विशेष कृती कार्यक्रम (३४५२ २७११) योजनातंर्गत (दत्तमत)” याखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा. या लेखाशिर्षांतर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.४५ /का.१४४४ 


खर्चाचा ताळमेळ घालण्यात यावा. तसेच वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपपत्र शासनास 
तात्काळ सादर करावे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१३१४५१४९४७१६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vidya Ramappa Ham} 


payya 
1 DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
| a a mM a a DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7b401543d9d95d4cad6707bb7eae1089289d9878b7cb344 1 8f 
111566e3223ba1, 
pseudonym=FDCA31CAS889CDD3FDI1 17AEF27DE6476450CC1FF, 


serialNumber=A94EF 1B631F4673B829AC9ADBEBSBODDABDO86A7544 
E3FDF47CD7A01 1FF7EA40, cn=Vidya Ramappa Hampayya 
Date: 2021.07.13 14:58:54 +05'30' 


(विद्या हम्पय्या) 
उप सचिव 


प्रत आव्यक कार्यवाहीसाठीः- 
विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे, 


प्रत, 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
. _ मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 
. मा.मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सर्व), मंत्रालय, मुंबई 
९. मा. संसद सदस्य (सवी 
१०. मा. विधानसभा सदस्य व मा. विधान परिषद सदस्य (सर्व) 
११. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (सर्व) 
१३. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई, 
१४. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
१५. उप सचिव (कार्यासन-१४४४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. विशेष कार्य अधिकारी (तीर्थक्षेत्र विकास), पुणे 
१७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे 
१८. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२०/प्र.क्र.४५ /का.१४४४ 


मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, पुणे 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे 
संचालक, राज्य पुरातत्व विभाग, पुणे 

वित्त विभाग (व्यय-८)/ (अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

निवड नस्ती, का-१४४४, नियोजन विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


